राज्य अन्न आयोग कार्यालायाकरिता आहरण 
व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-१०१७/प्र.क्र.१ ७९ भाग-२/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २० जुले २०१९. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दि.०१/०२/२०१४ 
पासून सुरू करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार देशा पातळीवरील ग्रामीण 
भागातील ७५% (महाराष्ट्रासाठी ७६.७२%) व AEX भागातील ५०% (महाराष्ट्रासाठी ४५.३४%) नागरीक 
अनुदानीत दराने अन्न मिळण्यास पात्र आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ च्या कलम १६ नुसार 
दिनांक ५ जुले, २०१६ रोजी राज्य अन्न आयोगाची निर्मिती करण्यात आळेली आहे. राज्य अन्न आयोग 
कार्यालयाकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राज्य अन्न आयोग कार्यालयाकरिता “लेखा अधिकारी” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 

म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२०१५०१३०५४०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHESH PATHAK : 


(महेश पाठक) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
२. अध्यक्ष, राज्य अन्न आयोग, मुंबई, 

३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
४. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 

५. महाळलेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), मुंबई, 

६. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 

७. महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), नागपूर, 

८. निवडनस्ती, (कार्यासन ना.पु.१५). 


